अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रायगड- 
अलिबाग या कार्यालयाच्या प्रशासकीय 
इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी- १०१९/प्र.क्र.१२३/राउ्ु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२ 
दि.२५.०९.२०१९. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.बीजीटी १०२१/प्र.क.२५९/राउशु-१ दि.१०.०१.२०२३. 
३)सह आयुक्त (प्रशासन), राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांचे क्र. बीएळडी११२०११/अधी/ 
दुरुस्ती, दि. २५.०७.२०२२ चे पत्र. 
४) अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रायगड-अलिबाग यांचे क्र. AVS ११२०२२/अधी/ 
दुरुस्ती, दि. १३.०२.२०२३ चे पत्र. 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क , रायगड- अलिबाग यांनी सिटी सर्वे नं. १२००/१, मध्ये 
मालमत्ता क्र. १७३६-अ नोंदीनुसार या विभागाच्या मालकीच्या जागेत असलेली अधीक्षक, राज्य 
उत्पादन शुल्क , रायगड-अलिबाग कार्यालयाची इमारत जुनी व कमकुवत झाली असल्याने त्याच 


ठिकाणी नवीन इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी रु.७,६४,११,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी चौसष्ट 


लाख अकरा हजार Hdd) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर आदेश वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील 


अ.क्र.१ अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४- अन्वये 


प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रकल्पावर होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८ मुख्य लेखाशिर्ष “४०५९- सार्वजनिक 


बांधकामावरील भांडवली खर्च, (१५) दारूबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क, (१५) (०१) मोठी बांधकामे 


(कार्यक्रम) (४०५९ १०३३)- ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून 


भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी- १०१९/प्र.क्र.१२३/राउशु-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२३१९५९५८९९२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबतचे _ सहपत्र _ SAN D E E P DHAKANE. by SANDEEP GORAKHNATH 
See तोही GORAKHNATH पा 
DHAKAN E Date: 2023.02.27 16:41:34 +05'30' 
(सं. गो. ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, wey यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महाळेखापाल- महाराष्ट्र १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

४. महाळेखापाल- महाराष्ट्र २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

५. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. संबंधित विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, कोकण विभाग, ठाणे. 

७. संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रायगड-अलिबाग. 

८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-१/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 

९. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
१०. संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड-अलिबाग. 
११.कक्ष अधिकारी, गृह विभाग/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवडनस्ती-राउशु १. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Name of Work : अधीक्षक, राज्य उत्पादन ] रायगड-अलिबाग कार्यालय 
RECAPITULATION SHEET 
Unit Rate Norms Rs 


Per(Sqmt./Meter/LumpSum 
Component 


Wise 


29640.0 

27370.0 

Sub Total (a 

250000.0 

B) Ramp for Handicaps 100000.0 
c) Furniture 6169300.0 


९ 


| 


Water Sup 


2059540.5 
2471448.6 
500000.0 


a 
Externa 
ire Fighting Arrangements etc. 


TT 


Sub Total (3) 


Sub Total (A) 
ISCELLANEOUS ITEMS 


i) _Compound Wall & Gate (Rmt) 
ii) Internal Roads (Rmt) 
iii) _Development of Ground 
v) Parking 

Retaining Wall 
i) Land Scaping a) 
vii) Soil investigation & Detail 300000.0 

Sub Total (B) 


i— 
— 


i— 
— 


| 


500000.0 


_— 
<|>S 


De) 
oi 
| कक | 
९2 
प्र 
प्रो 
222 5 
९2 ९2 ९2 
oO ९० ९ ९ ९० ० -- 


Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B) 


300000.0 
500000.0 
250000.0 


oO 
(2) 
O/O}O|O 


200000.0 


| 
| 
aed 


Project Cost (P)= (A) + (8) + (C) 
i) Contingencies 4% on (a) 1647632.4 
7122076.8 
iii) Centage Charges 5% on 2059540.5 
iv) Price Escalation 10% on (P) 5935064.0 
v) Labour Insurance 0.5% on (P) 296753.2 


Sub Total (D 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 


SAN D E E ? जधी Sines by SANDEEP GORAKHNATH 


DN: CN = SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE, 


GORAKHNATH C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = HOME DEPARTMENT 


D HAKAN E Date: 2023.02.27 16:41:58 +05'30' 


